श्री. प्रविण कुमार समदानी, जेष्ठ विधिज्ञ, 
मा. उच्च न्यायालय यांची वकील फी 
मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१७/प्र.क्र.२/नाजकधा-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. ४८७/ई, दि.२८.०६.२०१० 


प्रस्तावना - 
मा. उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. १४६८/२००९ व अपिल क्र.४११/२०१०, अदि दारा 


पटेल विरुद्ध एस. आर. जोंधळे, तत्काळीन अपर जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, बृन्मुंबई व इतर 
यामध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अँड. श्री. प्रविण कुमार समदानी यांची विधी व न्याय विभागाच्या 
सहमतीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. प्रस्तुत याचिकांमध्ये अँड. श्री. प्रविण कुमार समदानी यांना 
व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
मा. उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्र. १४६८/२००९ व अपिल क्र.४११/२०१० अदि दारा 


पटेल विरुद्ध एस. आर. जोंधळे, तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, मुंबई व इतर 
यामध्ये शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड. श्री.प्रविण कुमार समदानी यांनी प्रती सुनावणी दिनांक 
रू.३५,०००/- याप्रमाणे १६ सुनावणी दिनांकाची एकूण रू.५,६०,०००/- इतकी वकील फी अदा करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली रू.५,६०,०००/- इतकी रक्‍कम Mr. Pravin 
Kumar Samdani, Bank Name-State Bank of India, Branch- (70001) Wadia Building 
Mumbai 400 023, Account No.67364412979, IFSC Code-SBIN0070001 यांचे नावे RTGS 


करण्यात यावी. 


०३. सदर रक्कम वितरीत करण्याकरिता कार्यासन अधिकारी (नवि-५), नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच उपसचिव (नवि-५), नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाजक २०१७/प्र. क्र.२/नाजकधा-१ 

०४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.एफ-३, २२५१, सचिवाळय-सामाजिक सेवा, ०९०, 
सचिवालय, (00) (०१) नगर विकास विभाग लेखाशीर्ष (२२५१००९८) अनिवार्य, (२८) व्यावसायिक सेवा ” 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग अनु. क्र. ४९ नियम क्र.१६६-अ अन्वये प्राप्त प्रशासकीय विभागांना असलेल्या अधिकारांतर्गत, 
तसेच विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११५१२२६३८०५२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Samadhan Vasantrao Khatkale 
S ama d h an DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Urban Development Department, 
V postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a S a n t la 0 2.5.4.20=3cc48a0aa3fbc01f7ee956a75c9445a5b81fF 
ec5e429c69234939d35b4eaceee 0, cn=Sama idhan 
K h a t ka | e Vasantrao Khatkale 
Date: 2019.01.15 14:31:38 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. कक्ष अधिकारी (नवि-४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अँड. श्री. प्रविण कुमार समदानी, जेष्ठ विधिज्ञ, मा. उच्च न्यायालय यांचे कार्यालय-५०५, 
गुंदेचा चेंबर्स, नगीनदास मास्तर रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

९. निवडनस्ती (नाजकधा-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


